जिल्हा बाल परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित 
मुलांचे निरीक्षणगृह/ बालगृह, शिवाजीनगर पुणे, 
अतिरीक्त मुलांचे बालगृह, शिवाजीनगर पुणे व 
मुलींचे निरिक्षणगृह / बालगृह नाना पेठ पुणे यांचे 
प्रलंबित अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १२ सप्टेंबर २०२२. 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८, दि.३०/०८/२०२२ 
शासन शुद्धीपत्रक :- 
वाचा येथील शासन निर्णयातील निधी वितरणाचे विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे आहे:- 
(रू लक्ष) 
लेखाशिर्ष बाब अर्थसंकल्पीय | यापुर्वी प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत वितरण 
(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची । ३१, सहायक अनुदाने | ११८३.७४ २४८.५८ | २६.०४ 
गरज असलेल्या मुलांसाठी (वेतनेत्तर) 
त्या चोल eee! ३६ सहायक अनुदाने १२९०.९७ ६४५.३५ ६४.५५ 
संस्थांना सहायक अनुदान वेतन) 
(वतन) 
(अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) 
एकुण २४७४.७१ ८९३.९३ | ९०.५९ 
त्याऐवजी निधी वितरणाचे विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे वाचावे:- 
(रू लक्ष) 
लेखाशिर्ष बाब अर्थसंकल्पीय यापुर्वी प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत वितरण 
(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची । ३१, सहायक अनुदाने | ११८३.७४ २४८.५८ | ७२.३४ 
गरज असलेल्या मुलांसाठी (वेतनेत्तर) 
Seay ues ३६ सहायक अनुदाने १२९०.९७ ६४५.३५ ६४.५५ 
संस्थांना सहायक अनुदान 
(वेतन) 
(अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) 
एकुण २४७४.७१ ८९३.९३ १३६.८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः - बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9४/का-०८ 
२. तसेच वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ पुढीलप्रमाणे आहे:- 


मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबी खाली रू.२४८.५८ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी रू.१७९.१६ 
लक्ष निधी खर्च करण्यास संदर्भ क्र. ६ वरील शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेली असून या लेखाशिर्षाखाली 
अखर्चित असलेला रू.६९.४२ निधी व उपरोक्त प्रमाणे रू. २६.०४ असा एकुण रू.९५.४६ लक्ष निधी जिल्हा 
परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित, मुलांचे निरीक्षणगृह/ बालगृह, शिवाजीनगर पुणे, अतिरीक्त 
मुलांचे बालगृह, शिवाजीनगर पुणे व मुलींचे निरिक्षणगृह / बालगृह नाना पेठ पुणे या संस्थाचे प्रलंबित 
अनुदानाकरीता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्याऐवजी सदर परिच्छेद पुढीलप्रमाणे वाचावा:- 


मागणी क्र.एक्स ०१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबी खाली रू.२४८.५८ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून या लेखाशिर्षाखाली 
अखर्चित असलेला रू.२३.१२ लक्ष निधी व उपरोक्त प्रमाणे वितरीत रू. ७२.३४ लक्ष निधी असा एकुण 
रू.९५.४६ लक्ष निधी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित, मुलांचे निरीक्षणगृह/ बालगृह, 
शिवाजीनगर पुणे, अतिरीक्त मुलांचे बालगृह, शिवाजीनगर पुणे व मुलींचे निरिक्षणगृह / बालगृह नाना पेठ 
पुणे या संस्थाचे प्रलंबित अनुदानाकरीता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९१२१२१४४८६०३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nilesh Janardan 


. 
N | | e 5 h a o=Government Of 


Janardan ४५-७७. 
Patil = eke 
( डॉ.निलेडा ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc 40 A OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - बालगृ-२०२२/प्र.क्र.७४/का-०८ 


८. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय,पुणे 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


